सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ [ पृष्ठे - १५ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार - ब व ८३५ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

८४५ 
असलेले नियम व आदेश . 

८४५ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 

४७ 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


८४८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अवर सचिव यांजकडून 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 

दिनांक : १६ सप्टेंबर , २०१ ९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ : 


शासन निर्णय :- क्र.टिपीएस-३०१९/ ६८५ / प्र.क्र .८४/ २०१ ९ / नवि - ३०. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने अधिसुचना क्र . टिपीएस -३०८७/ २२/ 
सीआर// १/ भाग-२/ नवि -१२ , दि . ७ ऑक्टोबर , १ ९९ १ नुसार महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ४० अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार वाळूज अधिसूचित क्षेत्राकरीता, ( यापुढे “ उक्त अधिसुचित 
क्षेत्र असे संबोधले आहे ) शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको ) 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे . ( यापुढे “ उक्त 
नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनानो उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ 


चा महाराष्ट ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे 
कलम ३१ अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -३००० / 
४४८४/सीआर -२३५ ( अ)/ २००० / युडी-३० , दि . १४ ऑगस्ट , २००१ अन्वये 
भागशः मंजूर केली असून (विकास नियंत्रण नियमावली वगळून), ती दि . १ 

ऑक्टोबर , २००१ पासून अंमलात आलेली आहे , तसेच उर्वरीत भागाची 
विकास योजना अधिसूचना क्र . टिपीएस -३००१/१४ ९ ८/ सीआर २८८( अ)/ 
२००१/ युडी-३० , दि . २३ जुलै , २००२ अन्वये मंजूर केली असून , ती दि . १६ 
सप्टेंबर , २००२ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
वर्णन केलेल्या मौ . गोलवाडी , गट क्र . १८ ( भाग), १९ (भाग ) व २० ( भाग ) 
मधील ०.३८ हे ,, ०.५६५ हे, व ०.६५ हे . क्षेत्र अनुक्रमे ( यापुढे “ उक्त 
जागा असे संबोधले आहे ) “ आ.क्र . ४/ १० ९ - खेळाचे मैदान ” व “ आ.क्र . 
४/ ११०-प्राथमिक व माध्यमिक शाळा या आरक्षणांचा भाग आहे. (यापुढे 
“ उक्त आरक्षणे ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त जागा विकास योजना 
अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली 


, 


नाही; 


औ . भाग १-४० 


८३५ 


८३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम आता त्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार 
१२७( १ ) नुसार , समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर 

प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त विकास योजनेतून जागेवरील 
दि . २६.१२.२०१६ रोजी नोटींसी बजावून उक्त जागा नियोजन प्राधिकरणाने 

“ आ.क्र .४/ १० ९ - खेळाचे मैदान ” व “ आ.क्र .४/ ११० -प्राथमिक व माध्यमिक 
विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते; 

शाळा या आरक्षणांखालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उक्त 
आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) अन्वये जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे मुक्त 
नोटीस बजावल्यानंतरही , उक्त महानगरपालिकेने चोवीस (२४ ) महिन्यांच्या 

झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू वापराप्रमाणे 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही; 

जमिनमालकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल . 
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकाने उक्त आरक्षण कलम १२७ 

प्रस्तुत आदेशान्वये “ आ.क्र . ४/ १० ९ - खेळाचे मैदान ” व “ आ.क्र . ४/ 
( २) मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित करण्याबाबत शासनास विनंती 

११०- प्राथमिक व माध्यमिक शाळा " या आरक्षणाचे व्यपगत झालेले क्षेत्र 
केली आहे . कलम १२७ (१ ) मधील तरतूदीनुसार समुचित प्राधिकरणाने 
दोन वर्षाच्या कालावधीत भूसंपादनाची कार्यवाही केली नसल्यामुळे, उक्त 

दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्य प्रशासक , नवीन शहरे, सिडको, 
जागेपुरते आरक्षणे व्यपगत झाली आहेत ; 

औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 

एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 
आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार 
आरक्षण व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 

परिशिष्ट 


अ . 


विकास योजनेमधील 


मौजे तालुका, व 

जिल्हा 


सर्व्हे नं . / गट नं 


जागेचे क्षेत्र 


क्र . 


आरक्षण 


१ 


मौ . गोलवाडी 


गट क्र . १८ ( भाग ) 


०.३८ हेक्टर 


“ आ . -१०९ -४ . क्र . 

खेळाचे मैदान " 


व 


२ 


मौ . गोलवाडी 


गट क्र . १ ९ ( भाग ) 


०.५६५ हेक्टर 


“ आ -११०/ ४ क्र . 
प्राथमिक व माध्यमिक 


३ 


मौ . गोलवाडी 


गट क्र . २० ( भाग ) 


०.६५ हेक्टर 


शाळा 


वीणा मोरे , 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Urban Development Department 

Mantralaya, Mumbai400032 . 
Date: - 16th September, 2019 . 


31 of the said Act , vide Notification No. TPS - 3000 /4484 /CR 
235 ( A ) 2001 / UD - 30, dated 14th August , 2001 ( Excluding 
Development Control Rules) and has come into force with 
effect form the 1st October, 2001. The remaining part of the 
Development Plan has been sanctioned by the Government 
vide Notification No. TPS - 3001/ 1498 /CR - 288 ( A ) 2001/UD 
30 , dated 23rd July , 2002 and has come into force with effect 
from 16 th September, 2002 (hereinafter referred to as " the 
said Development Plan) ; 


NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 : 


No. TPS - 3019/ 685/ CR- 84/ 2019UD - 30.- Whereas, the 
Government ofMaharashtra Vide Notification No. TPS - 3087 / 
22 /CR - 1/PART- II /UD - 12 , dated 7th October, 1991 in exercise 
of the powers conferred by section 40 of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act. 1966 (hereinafter referred to 
as the " said Act" ) and all other powers enabling it in this 
behalf , appointed City & Industrial Development Corporation 
(CIDCO ) as Special Planning Authority (hereinafter referred 
to as " the said Planning Authority " for Waluj Notified Area 
(hereinafter referred to as “ the said Notified Area” ); 


And whereas , in the said Development Plan , the land 
admeasuring area 0.38 Hect., 0.565 Hect. and 0.65 Hect. ofGut 
No. 18 ( part), 19 ( part ) and 20 ( part ) respectively of Mouja 
Golwadi, (hereinafter to as “ the said land ” ), are the part of 
Reservations “ Site No. 4/109 - Play Ground ” and “ Site No. 4 / 
110- Primary and Secondary School" as specified in the 
Schedule (hereinafter referred to as the said Reservations) ; 


And whereas, the Development Plan of said Notified Area 
has been sanctioned partly by the Government under section 


And whereas, the said land has not been acquired by the 
said Planning Authority within ten years from the date on 
which the said Development Plan come into force ; 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१ ९ : आश्विन ११-१७ , शके १९ ४१ 


८३७ 


And whereas as required under sub -section ( 2) of section 
127 of the said Act, it is necessary to issue an order that the 
reservations of the said land have lapsed ; 


And whereas, the owners of the said land had issued a 
notices dated 26.12.2016 under sub - section ( 1 ) of section 127 
of the said Act to the said Planning Authority, being the 
Appropriate Authority , informing that the said land has not 
been acquired by the said Planning Authority , within the 
stipulated period ; 


And whereas even after service of the said notice as 
aforesaid , the said land has notbeen acquired within a period 
of twenty four months from the date of the service of such 
notice by the said Appropriate Authority ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2 ) of section 127 of the said Act and of all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby notifies that part of the reservations 
“ Site. No. 4/109 - Play Ground ” and “ Site No.4/110 - Primary 
and Secondary School” to the extent of the said land , as 
specified in the schedule hereunder , stands lapsed and the 
said land shall be available to the owner for the purpose of 
development as otherwise permissible in the case of adjacent 
land under the said Development Plan . 


And whereas , said owner has requested the Government 
to issue notification to the effect that the said reservation on 
the said land under the provisions of section 127 (2 ) of the 
said Act, Since , the Appropriate Authority has not acquired 
the said land within two year , from the date of notice served 
under section 127 , the said reservation on the said land have 
lapsed as per provisions of section 127 of the said Act; 


A Copy of the part plan showing the detail of area under 
reservation which have lapsed vide this order is available in 
the office of the Chief Administrator, New Town , CIDCO 
Aurangabad during office hours on all working days for 
inspection of public for one month . 


SCHEDULE 


Sr. 
No. 


Mouja , Tq .Dist. 


Survey No./Gut 

No. 


Area of the 

Land 


Reservation of 
Development Plan 


1 


Mouja - Golwadi 


GutNo. 18 (part) 


0.38Hect. 


" Site. No.4/ 109 
Play Ground" 


and 


2 


Mouja- Golwadi 


GutNo. 19 (part) 


0.565Hect . 


" SiteNo.4/ 110 

Primary and 
Secondary School” 


3 


Mouja - Golwadi 


Gut No. 20 (part) 


0.65Hect . 


By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 


VEENA BABURAOMORE , 
Under Secretary to Government 


२ 


अवर सचिव यांजकडून 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 

दिनांक : २० सप्टेंबर , २०१ ९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ : 


आणि जालना शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना उक्त 
अधिनियमातील कलम ३१ नुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना 
क्र . टिपीएस -२ ९ १२/ १०९ १/ प्र.क्र .१८१/ २०१२/ नवि -३० , दि . ०२ एप्रिल , २०१३ 
अन्वये भागशः मंजूर केली असून , ती दि . ०३ ऑक्टोबर, २०१३ पासून 
अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त दुसरी सुधारित विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे ); 


ज्याअर्थी, 


शासन निर्णय :- क्र.टिपीएस-२९ १ ९/ १३८ / प्र.क्र .६५/ २०१९ / नवि- ३०. 

जालना शहराची विकास योजना ( सु . वा . क्षे.) महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ३७) ( ज्यास यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ) 
च्या कलम ३१ नुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . 
नाविवि/ २ ९ ८६/ ६७/ सीआर-८ ९ /नवि-१२ दि .०४ एप्रिल, १९ ८ ९ अन्वये मंजूर 
करण्यात आली होती. ( यापुढे “ उक्त सुधारित विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेतील काही भागशः क्षेत्रासाठी 
शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीएस-२९ ०८ /१६२/ प्र.क्र .७५/ २००८/ नवि -३० दि . 
१८ जून , २००८ अन्वये शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (मर्यादित ) 
महाराष्ट्र यांची ( यापुढे “सिडको असे संबोधले आहे) उक्त अधिनियमातील 
कलम ४० अन्वये “विशेष नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्ती करण्यात 
आली होती; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . 
टिपीएस -२९ १६/ २२७/प्र.क्र .२५०/ २०१६ /नवि -३० , दि .११ एप्रिल , २०१७ अन्वये 
सिडकोचे कार्य संपुष्टात आणण्यात आले आहे ; 


८३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७, शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


And whereas, second revised Development Plan of Jalna 
has been partly sanctioned by the Government u /s of 31 of 


the said Act vide Notification No. TPS - 2912/ 1091/ CR- 181/ 


2012 /UD - 30 , dated 02nd April, 2013 and it has come into force 
with effect from 3rd October, 2013 ; (hereinafter referred to as 
“ the said Second Revised Development Plan ” ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये मौ . नागेवाडी ता . 
जि . जालना गट नं . २२४ पैकी क्षेत्र २ हेक्टर ४२ आर क्षेत्रावर ( यापुढे 
“ उक्त विभाग क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) “ शेती विभाग " दर्शविलेले 
आहे. ( यापुढे “ उक्त विभाग असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, जालना नगरपरिषदेने दि . १६/ ०१/ २०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम ३७ ( १) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त विकास 
योजनेतील मौजे नागेवाडी येथील गट क्र . २२४ पैकी क्षेत्र २ हे . ४२ आर 
शेती विभागातुन वगळुन रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा 
प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल असे संबोधले आहे ) शासनाच्या 
मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर 
रचना , महाराष्ट राज्य पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल नामंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या 
अनुषगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे . 

सदरहू अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी जालना 
नगरपरिषद , जालना यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या 
कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 


And whereas, the City and Industrial Development 
Corporation Maharashtra Limited ( hereinafter referred to as 
" the CIDCO " ) was appointed by the Government vide its 


Notification No. TPS - 2908/ 162 /CR- 75/ 2008/ UD- 30 dated 


18 June, 2008 as “Special Planning Authority " u/ s 40 of the 
said Act for some partial area of the said Revised Development 


Plan; 


And whereas , the Government vide Urban Development 
DepartmentNotification No. TPS - 2916 / 227 / C.R.250 /2016 / 
UD - 30 dated 11 April , 2017 has ceased the function of 


CIDCO ; 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
( कायदे व नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिध्द करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


And whereas, in the said Revised Development Plan , the 
land bearing Survey No. 224 (part ) of Mouja Nagewadi, 
Tq. Jalna , Dist. Jalna admeasuring area 2.42 Hect., (hereinafter 
referred to as " the said area ") is shown as " Agriculturet zone " 
( hereinafter referred to as “ the said Zone ” ) ; 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


And whereas theMunicipal Council, Jalna after following 
all the legal formalities stipulated u /s 37 (1 ) of theMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 vide letter dated 


GOVERNMENT OFMAHARASHTRA 

Urban Development Department 
Mantralaya,Mumbai400032 . 
Date: - 20 th September, 2019 . 


16.01.2019 has submitted to the Government for its sanction 


a proposal for modification to the said first revised 


NOTIFICATION 


Development Plan , so as to delete the area admeasuring 2.42 
Hect. ofGutNo. 224 (part)Mauje Nagewadi from Agriculturet 
Zone is to be included in Residential Zone , (hereinafter referred 
to as “ the proposed modification ” ) ; 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 : 


No. TPS - 2919/138 / CR- 56 /2019 / UD - 30.- Whereas, the 


Development Plan of Jalna, (Revised + Additional Area) had 


been sanctioned by the Government u /s of 31 ofMaharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the said Act" ) , 


And whereas , after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
the Government is of opinion that the Proposed Modification 
in the said Development Plan should be rejected ; 


vide Notification No. UDD/ 2986/ 67 / CR- 89 / UD -12, dated 04 
April , 1989 (hereinafter referred to as “ the said Revised 
Development Plan " ) ; 


Now therefore , in exercise of powers conferred by sub 
section (2 ) of Section 37 of the said Act , the Government of 
Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said 
modification: 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७, शके १ ९ ४१ 


८३ ९ 


The Notification shall be kept open for inspection by the 
general public during office hours in the office of the Chief 
Officer, JalnaMunicipal Council , Jalna, Dist. Jalna . 


This Notification shall also be made available on 
Government website - www.maharashtra.gov.in (Acts & 


आणि त्याअर्थी, उक्त जमीनीचे सन २०१९ -२० या वर्षातील 
बाजारमुल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या रकमेच्या ५ % दराने येणाऱ्या 
अधिमुल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % 
रक्कम रुपये २७,७२,०००/ - सहायक संचालक , नगर रचना ,हिंगोली 
यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दि . ०२/ ०८/ २०१९ रोजीच्या चलनाने जमा 
केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकारणास देय असलेली ५ % 
अधिमूल्यापैकी ५० % रक्कम रुपये २७,७२,०००/ - वसमतनगर नगरपरिषद 
यांच्याकडे जमा केलेली आहे ; 


Rules ) 


By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 


VEENA BABURAO MORE , 
Under Secretary to Government. 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये व 
त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी 
उपरोल्लिखित दिनांक २४ फेब्रुवारी , २००० ची अधिसूचना सुधारित करण्यात 


३ 


येत आहे ; 


अवर सचिव यांजकडून 


नगर विकास विभाग 


“विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 
दिनांक : १६ सप्टेंबर , २०१ ९ 


नोंद 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ : 


“मौजे वसमत येथील सर्व्हे क्र . १६० ( पै) मधील ५.०४ हेक्टर क्षेत्र कृषी 
विभागातून वगळून रहिवास विभागात खालील अटींवर समाविष्ट करण्यात 
येत आहे : 


शासन निर्णय :- क्र.टिपीएस- ३११५/ २८४/ प्र.क्र .२४८/ २०१५/ नवि 
३०.- ज्याअर्थी, वसमतनगर, जि . हिंगोली शहराची सुधारित विकास योजना , 
शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -३१९९/ ५१३ / 
प्र.क्र .८१/ ९९/ नवि-३०, दि . २४ फेब्रुवारी, २००० अन्वये मंजूर केली असून 
ती दिनांक ३० जून , २००० पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ); 


अट क्र . १ : विषयांकित फेरबदल प्रस्तावास आवश्यक पोहेच रस्ता 

उपलब्धतेबाबत मुख्याधिकारी , नगर परिषद , वसमत यांनी 
खातरजमा करणे आवश्यक राहिल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे वसमत येथील सर्व्हे क्र . 
१६० ( १) मधील ५.०४ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जमीन असे संबोधले 
आहे ) कृषी विभागात समाविष्ट आहे ; 


अट क्र . २ : फेरबदलाखालील उक्त जमिनीच्या अभिन्यास करताना 

१० % खुल्या जागेबरोबर १० % सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित 
करणे आवश्यक राहिल . असे सुविधा क्षेत्र ३ वर्षाच्या 
आत विकसित करणे अर्जदार / विकासक यांचेवर बंधनकारक 


राहील . 


आणि ज्याअर्थी, वसमतनगर नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७ ( १ ) 
मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त विकास योजनेतील उक्त 
जमीन कृषी क्षेत्रातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा फेरबदलाचा 
प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या 
मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 


अट क्र . ३ : फेरबदल प्रस्तावातील जमिनीमधून प्रस्तावित असलेल्या 

३० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याखालील जागा जमीन 
मालकाने अभिन्यास मंजूरीसाठी सादर करताना FSI/TDR 
चे बदल्यात नगर परिषदेस हस्तांतरीत करणे बंधनकारक 


राहील . 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटीवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


अट क्र . ४ : फेरबदलाखालील क्षेत्रात जर अभिन्यासात भूखंड पाडून 
विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील 

मुलभूत 
सुविधांचा विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने 
राहतील. मुख्याधिकारी , वसमतनगर नगरपालिका यांनी 
सदर बाबींवर नियत्रंण ठेवावे. 


८४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अ 


अभिन्यास अंतिमत : मंजुर झाल्यावर 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


ब 


सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


क 


सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


ड 


सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर 


एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


lux 


सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पुर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात 
आली आहे . 

सदर अधिसुचनेची प्रत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 


तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची 
असेल तर, मुख्याधिकारी, वसमतनगर नगरपालिका यांनी विहीत केल्यानुसार 
सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात 
येणार नाही . 

वरील बाबतीत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द 
करण्यास पात्र राहील. " 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , 
बसमतनगर नगरपालिका, यांच्या कार्यालयांत , कार्यालयीन वेळेमध्ये 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


GOVERNMENTOFMAHARASHTRA 

Urban Development Department 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 
Date: - 16 th September, 2019 . 


Government for its sanction a proposal for modification of 
the said Development Plan , to delete the said land from 
Agricultural Zone and include the same in Residential Zone 
( hereinafter referred to as " the proposed Modification " ) ; 


NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 : 


And whereas , after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State, 
Pune, the Government is of opinion that the proposed 
Modification should be sanctioned on certain conditions; 


No. TPS - 3115/ 284/ CR- 248 / 2015/ UD - 30.- Whereas, the 


Development Plan of Basmatnagar (Revised ), Dist. Hingoli 
has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department Notification No. TPS -3199 /513 / 
C.R.81/ 99 / UD- 30 , Detad 24th February, 2000 and has come 
into force with effect from the 30th June, 2000 ( hereinafter 


And whereas, the Land owners of the said land has 
deposited Rs. 27,72,000 /- towards the 50 % Government share 
of 5 % premium amount as per the rate of the said land as 
prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) for the 
year 2019-20 , in the Government Treasury vide chalan 
dt. 02.08.2019 through the Assistant Director of Town Planner, 
Hingoli and the remaining 50 % of 5 % premium amount of 
Rs. 27,72,000 /- has been deposed with the Municipal Council , 
Basmat; 


referred to as " the said Development Plan " ); 


And whereas, in the said Development Plan , the land 
admeasuring 5.04 Hectors bearing Survey No. 160 (Pt) of 
Mouje Basmat, Dist.- Hingoli, ( hereinafter referred to as “ the 
said land ” ) is included Agricultural Zone ; 


And whereas, the Basmatnagar Municipal Council ,after 
following all the legal formalities stipulated under section 
37 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) has submitted to the 


Now therefore , in exercise of powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification in 
the said Development Plan and for that purpose amends the 
above said Notification dated the 24th February, 2000 as 
follows : 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१ ९ : आश्विन ११-१७ , शके १ ९ ४१ 


८४१ 


6 


In the Schedule of Modification appended to the 
Notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry 


the 10 % compulsory Open Space of the total area . It shall be 
compulsory to develop such Amenity Space within 3 years 
by the Land Owner / Developer. 


ENTRY 


Condition No.3 : In the of the said land under modification , 


land under 30 Mtr. wide Development Plan Road shall be 
compulsorily handed over to theMunicipal Council against 


“ The land bearing Survey No. 160 (Pt) admeasuring 5.04 
Hector of Mouje Basmat, Dist. Hingoli , is deleted from 
Agricultural Zone and included in Residential Zone, as shown 
on Plan , subject to the following conditions : 


FSI / TDR by the land owner. 


Condition No.1 : Chief Officer,Municipal Council shall 
be verify necessary Approach Road for the said land under 
modification . 


Condition No.4 : If the land is proposed to be developed 
by way of plotted layout, then sale of plots shall be monitored 
by the Chief Officer, Muncipal Council, Basmatnagar, in 
relation to development of civic amenities as per the stages 
given below . 


Condition No. 2 : In the layout of the said land under 
modification , 10 % area shall be kept at Amenity Space, with 


After final approval of layout 


sale of 25 % of total plots shall be permissible 


ü 


Sale of 50 % of total plots shall be permissible 


After complection of 40 % of Civic 
Amenities 


ü 


Sale of 75 % of total plots shall be permissible 


After complection of60 % of Civic 
Amenities 


:= 


Sale of 90 % of total plots shall be permissible 


After complection of 80 % of Civic 
Amenities 


ü 


Sale of 100 % of total plots shall be permissible 


After complection of 100 % of Civic 
Amenities 


Officer,Municipal Council, Basmatnagar, during office hours 
on all working days for inspection of public for a period of 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout then 
the occupancy certificate shall not be given unless basic 
civic amenities specified by the Chief Officer, Municipal 
Council, Basmatnagar , are fully developed . 


one manth . 


This Notification shall also be made available on 
Government website - www.maharashtra.gov.in 


In case of non- compliance, Layout Approval and Non 
Agricultural permission shall be liable to be cancelled .” 


By order and in the name of theGovernor of Maharashtra , 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned 


modification shall be available in the officer of the Chief 


VEENA BABURAOMORE , 
Under Secretary to Government. 


८४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१ ९ : आश्विन ११-१७ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


8 


GOVERNMENT OFMAHARASHTRA 

Urban Development Department 
Mantralaya ,Mumbai400032 . 
Date : - 20 th September , 2019. 


Publish /UD - 30 , Dated :- 10 th February , 2019 along with the 
Schedule under section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 for modification of substantial 
nature as Excluded part by the Government in the Second 
Revised Development Plan of Hingoli (hereinafter referred to 
as “ the said EP notice ” ) ; 


CORRIGENDUM 


Read : - TPS-3118 / 1396 /CR - 136 (B )/2018 / EP Publish /UD - 30 , 
dated : 10th Febuary , 2019 


And whereas, it has come to the notice of the Government 
that, in the schedule of modification of substantial nature the 
said EP notice, some typographical errors and mistakes 
corrections are required to be rectified ; 


TheMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 


No. TPS -3118 / 1396 /CR - 136 ( C ) / 2018 /EP Corr./UD-30. 
The Government in the Urban Development Department, has 
issued Notice No: - TPS -3118 / 1396 /CR - 136 ( B )/ 2018 /EP 


In the view of the above, following corrigendum is being 
issued by the Government to the schedule of the said EP 


notice : 


Corrigendum 


Sr. 


Description 
Sanctioned 
Excluded 

Part 


to 


For 


Read as 


No. 


Coloumn No. 


1 . 


Headline 


6 


Proposed as approved by the “ Proposed as proposed to be approved 
Government u / s 31 ( 1 ) The by the Government u /s 31 ( 1) The M. R. 
M.R.T.P. Act - 1966 

T. P. Act - 1966 


2 . 


EP -4 


3 


S. No. 104 


S. No. 104 pt & 133 pt 


3 . 


EP -6 


6 


S. No. 23pt, 24pt & 25 pt and area 


S. No. 23pt , 24pt & 25 pt of Mauje 
Ganeshwadi and area so 


SO 


......... 


.......... 


4 . 


EP - 8 


5 & 6 


i) 18.0m wide D. P.Road in S.No. i) 18.Om wide D. P. Road in S. No. 134 , 
134 , 135 & 137 is proposed ....... 135 , 137 & 138 of Mouje Hingoli 

is proposed 


....... 


ii ) New 18M wide North -South ii) New 18M wide North -South D. P. 
D. P. towords ..... 

Road towords ..... 


5 . 


EP - 10 


5 & 6 


“ Site No. 7 - Dispensary” & “ Site “ Site No. 7 - Dispensary " & " Site No. 8 - 
No. 8 - Library ” are proposed to Library ” are proposed to be shifted in S. 
be shifted in S. No. 13Pt. of No. 13Pt. of Mouje Ganeshwadi & area so 
Mouje Ganeshwadi & area so released is proposed to be included in 
released is included Residential Zone ..... 


in 


Residential Zone ..... 


6 . 


EP - 18 


3 & 4 


Site No. 26 Edu . Complex , 
S.No.6pt ..... 


Site No. 26 Edu . Complex & Site No. 25 Play 
Ground , S. No.6pt ..... 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७, शके १ ९ ४१ 


८४३ 


Sr. 


Description 
Sanctioned 
Excluded 


Corrigendum 

to 
Coloumn No. 


For 


Read as 


No. 


Part 


5 & 6 


As per the Plan submitted u / s 30 ofM. R. 
T. P. Act, 1966 as shown on plan . 


i ) North portion " Site No. 25 - 
PlayGraund " & " Site No. 26 Edu . 
Complex ” are proposed to be 
deleted and “ Site No. 25 - Play 
Ground ” (with approximate area 
0.40 ) & “ Site No. 26 - Edu . 
Complex " (with approximate area 
0.40 ) are proposed to be retained 
& rearranged towards South Side 
of the said Reservation and area 
so released is proposed to be 
included in Residential Zone as 
shown on plan . 


7 . 


EP - 22 


6 


Western portion of " Site No 4 - 
Play Ground ” admeasuring area 
1.20 Hect. is proposed to be and 
the remaining ..... 


Western portion of " Site No 4 - Play 
Ground” admeasuring area 1.20 Hect . 
is proposed to be deleted and the 
remaining ...... 


8 . 


EP -24 


3 


12.Om D. P. Road S. No. 139 
Mauje Hingoli 


12.Om D.P.Road S.No. 155 , 156 & 157 Mauje 
Hingoli . 


9 . 


EP - 26 


3 


Sr. No. 94p .Mauje Hingoli ..... 


Site No. 94p and gaothan ( pt)Mauje Hingoli 


10 . 


EP -28 


3 


Site No. 32 - Stadium S.No.63 pt Site No. 32 - Stadium S. No. 37 pt Mauje 
Mauje Hingoli. 

Hingoli . 


4 


Public Semi-publice Zone and 12 Site No. 32 - Stadium , 
M wide D. P. Road 

Public - Semipublic Zone and 12 M wide D.P. 
Road in S. No.63 Mauje Hingoli 


6 


iii ) New 12.0m D.P. Road in S.No.63 Mauje 
Hingoli is Proposed to be deleted and area 
So released Proposed to be included in 
“ Site No. 101 Stadium ” 


11 . 


EP - 34 


3 


18M . D.P.Road S.No. 135 (pt) and 
136 ( pt) of Mauje Hingoli. 


Exist Kothalai Road from Site No. 136 to 
S. No. 142 . 


By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 


VEENA BABURAO MORE , 
Under Secretary to Government. 


८४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


अवर सचिव यांजकडून 


नोंद 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 
दिनांक : १६ सप्टेंबर , २०१ ९ 


डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते कमानवेस डुल्या मारुती मंदिर 
पर्यंतचा १२ मी .रुंद मंजूर विकास योजना रस्त्याची आखणी ही अस्तित्वातील 
रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजूस समान ६ मी . रुंद याप्रमाणे १२ मी . रुंद 
विकास योजना रस्ता सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित करुन 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


अधिसूचना 


" 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ : 


क्र.टिपीएस -३४१६/ ६६/ प्र.क्र .५७/ २०१६/ नवि - ३०.- ज्याअर्थी, तुळजापुर 
जि . उस्मानाबाद , शहराची द्वितीय सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे 
कलम ३१ अन्वये नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस -३४१०/ 
२९ ५/ प्र.क्र .१२६( ए)/ २०१०/ नवि -३० , दि . १४ ऑक्टोबर , २०१० अन्वये भागशः 

असून ती ११ नोव्हेंबर , २०१० पासून अंमलात आली आहे . 
तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन नगर विकास विभागाची 
अधिसुचना क्र.टिपीएस३४१३/ प्र.क्र .२९ ८/२०१३ नवि -३०, दि . ११ सप्टेंबर, २०१४ 
अन्वये मंजुर झालेली असून ती दि . ११ ऑक्टोबर, २०१४ पासून अंमलात 
आली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ); 


अट :- वरील रस्त्याच्या आखणीतील बदलामुळे विकसनशील झोनमध्ये 
समाविष्ट होणाऱ्या क्षेत्रासाठी संबंधित जमिन मालकांकडुन आवश्यक ते 
अधिमुल्य रक्कम वसुल करणे नगर पालिकेस बंधनकारक राहिल. 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , तुळजापूर 
नगरपरिषद , तुळजापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 

सदरचे अधिसूचनेची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra. 
gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे . 


मंजुर केली 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

वीणा मोरे , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
पुतळा ते कमानवेस डुल्या मारुती मंदिर पर्यंत १२ मी . रुंद विकास योजना 
रस्ता दर्शविला आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना रस्ता ” म्हणून संबोधले 
आहे); 


GOVERNMENT OFMAHARASHTRA 

Urban Development Department 
Mantralaya ,Mumbai400 032 . 
Date: - 16th September, 2019 . 


NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 : 


आणि ज्याअर्थी, तुळजापूर नगर परिषदेने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा 
ठराव क्र . ६३८ , दिनांक १० नोव्हेंबर , २०१४ अन्वये उक्त विकास योजनेत 
फेरबदल करुन उक्त प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याऐवजी अस्तित्वातील 
रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजूस समान ६ मी . रुंदी याप्रमाणे १२ मी . 
रुंदीचा विकास योजना रस्ता सुधारित करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे 
ठरवून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही 
पूर्ण करुन प्रस्ताव दि . १६ डिसेंबर , २०१५ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेला आहे; ( यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ); 


No. TPS - 3416/ 66/ C.R. - 57/ 2016/ UD - 30.- Whereas, the 


Second Revised Development Plan of Tulajapur Town Dist. 
Osmanabad has been partly sanctioned by the Government 
under section 31 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification 
No. TPS 3410/ 295/CR-126( A )/2010/ UD-30, dated 14th October , 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


2010 and has come into force with effect from the 11th 


आता , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
प्रस्तावित फेरबदलास शासन खालील अटीसह मंजुरी देत आहे आणि 
त्यासाठी उपरोल्लेखित , दि . १४ ऑक्टोबर , २०१० ची अधिसूचना सुधारीत 
करण्यात येत आहे: 


November, 2010 and the modifications of substantial nature , 
pertaining to the Excluded part of the Development Plan have 
also been sanctioned vide Notification No. TPS - 3413 /CR -298 / 
2013/UD -30 , dated 11 th September, 2014 and the samehave 
come into force with effect from the dated 11 October, 2014 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) ; 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७ , शके १९ ४१ 


८४५ 


amends the above said notification dated the 14th October, 


2010 as follows : 


And whereas, in the said Development Plan , 12.00 M wide 
D.P. Road is shown from Dr. Babasaheb Ambedkar Statue to 
Kamanves Dulya Maroti Mandir (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan Road " ) ; 


“ In the Schedule of Modification appended to the 
Notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


And whereas, Tuljapur Municipal Councilvide its General 
Body Resolution No.638 dated , 10 November, 2014 resolved 
to modify the said 12.00 M wide sanctioned D. P. Road by 
proposing equal 6.00 M Width from Centre of existing road 
on both sides as 12.00 M wide D. P. Road (hereinafter referred 
to as “ the proposed Modification ” )by following all the legal 
formalities stipulated under section 37 (1 ) of the said Act and 
submitted the proposal to the Government vide letter dated 
16 December, 2015 for sanction ; 


The 12.00 M wide sanctioned Development Plan Road 
passing from Dr. Babasaheb Ambedkar Statue to Kamanves 
Dulya Maroti Mandir is modified by proposing equal6.00 M 
width from Centre of existing road on both sides as 12.00 M 
wide D. P. Road as shown on Plan ” 


And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State , 
the Government is of opinion that the Proposed Modification 
in the said Development Plan should be sanctioned ; 


Condition :- It will be binding on the Municipal Council 
to collect Primium from concerned land owner, whose lands 
are now included in the Developable Zone due to the change 
in alignment of the said Road . 


This Notification shall also be available on Government 
website - www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules ). 


By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 


Now , therefore in exercise of powers conferred on it under 
subsection ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the Government 
of Maharashtra hereby sanctions the said proposed 
Modification with following condition and for that purpose 


VEENA BABURAO MORE , 
Under Secretary to Government. 


& 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

वरील प्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , आखाडाबाळापूर येथे गुरांचे 
जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

बाजाराचे विनियमन घोषित करण्यासंबधी कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

आखाडाबाळापूरच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी व व्यापारी आणि संबंधित घटक 
वाचले : 

यांचे आक्षेप किंवा सुचना असल्यास त्यांनी सदर अंतरीम अधिसूचना 
१. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

प्रसिध्द झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत आपले अर्ज/निवेदन/ सूचना जिल्हा 
१९ ६३ चे कलम ३ व कलम ४ 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , हिंगोली यांचे कार्यालयाकडे सादर करावेत 
२. शासकीय अधिसूचना No.APM2081/36340-440-11-C , ठराविक विहित मुदतीत येणाऱ्या आक्षेपांचा किंवा सूचनांचा विचार करण्यात 
दि . ०५.० ९ .१ ९ ८१ 

येईल , अन्यथा सदर अंतरीम अधिसूचना अंतीम करण्यात येईल तरी सर्व 

संबंधितांनी या सूचनेची नोंद घ्यावी. 
३. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आखाडाबाळापूर यांचे पत्र 
दि . ०३.०७.२०१९ 

सदरची अंतरीम अधिसूचना वाचा क्र .०१ व ०२ मधील प्राप्त अधिकारानुसार 

आज दि . ०५.० ९ .२०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशीनिर्गमित करण्यात 
अधिसूचना 

येत आहे. 
क्र .४१७० /जिउनि/ पणन / कक्ष -२/ कृउबासआबा/ गुबानि/ १९.- ज्या अर्थी, 

हिंगोली : ०५.० ९ .२०१९ 
महाराष्ट्र शासन अधिसूचना No.APM2081/36340-440-11 - C, 
दि . ०५.०९ .१ ९ ८१ अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 

एम . ए . भोसले , 
विनियमन ) अधिनियम १ ९ ६३ चे कलम ३ व कलम ४ चे अधिकार जिल्हा 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , हिंगोली . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांना प्रदान असल्याप्रमाणेजिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , हिंगोली यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , आखाडाबाळापूर 
येथे गुरांचे बाजारांचे विनियमन करण्याचे कृषि उत्पन्न बाजार समिती 
सदस्य सभा दि . ०२.०३.२०१९ मधील ठराव क्र . ( ०४ ) अन्वये योजिले आहे . 


८४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७ , 


शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
खालील 


आहे की संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा 
अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास निदर्शने , 
धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत 
आहे . 


आदेश 


जा.क्र .२०१९ / गृहशाखा/ दंडविभाग/ कावि -१८७० - १) दि .०२ ऑक्टोबर , 
२०१९ रोजी महात्मा गांधी जयंती हा राष्ट्रीय सण तसेच दि . २९ / ०९ / २०१ ९ 
ते ०७/ १० /२०१९ या कालावधीत नवरात्र व दि .०८ / १०/ २०१ ९ रोजी दसरा 
हा सण आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी , 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाचपेक्षा जास्त लोकांना 
एकत्र जमण्यासाठी , सभा, मिरवणूका, मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
आणि पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस 
अधिकारी यांना राहील . 


ज्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण) जिल्ह्यात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद 
असे आदेशित करीत आहे की औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात शासकीय 
कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या 
जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो दिनांक २१ / ० ९ / 
२०१९ ते दिनांक २७ / १० / २०१ ९ पर्यंत अंमलात राहतील. हा आदेश दिनांक 
- २१ /० ९ / २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


. 


औरंगाबाद , २१/ ० ९ / २०१९ . 


उदय चौधरी , 
जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद . 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , 

सोटा, तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका , रिव्हॉल्वर , सुरे, काठ्याकिंवा 
लाठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


८ 


२. कोणताही क्षार, द्रव्य पदार्थ, दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 

जवळ बाळगणार नाही. 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडवण्याची किंवा प्रवर्तक किंवा 

क्षेपणिक उपकरणे किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार 
नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही किंवा वाहून नेता येणार नाहीत . 
तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधने 
बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


पोलीस आयुक्त , यांजकडून 

आदेश 
जा.क्र.विशा/विधानसभा/निवडणूक / २०१९- ४१०७.- ज्या अर्थी, पोलीस 
निरीक्षक , विशेष शाखा, औरंगाबाद शहर यांनी माझ्या निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , दिनांक २१/ ० ९/ २०१ ९ ते २५/ १० / २०१९ या कालावधीत 
विधानसभा -२०१९ ची निवडणूक होणार असल्याने दरम्यानच्या काळात 
निवडणूक संबंधाने सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या आवारामध्ये 
कोणत्याही राजकीय पक्षांनी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी व त्यांच्या 
प्रतिनिधींनी प्रचार सभा घेणे, सदर आवाराचा वापर राजकीय कामासाठी 
करणे, निवडणूक संबंधाने पोस्टर्स, बॅनर्स, होडींग्ज लावणे, किंवा मतदारांना 
प्रलोभण दाखविणे आणि निवडणुकीच्या कामात बाधानिर्माण होईल अशी 
कृती करणे इत्यादी बाबींचे नियमन व नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) (३ ), महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ), ३३ ( एन ) आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम 
१ ९ ५१ मधील कलम १२७ ( अ) अन्वयेचे अधिकारी पोलीस उप आयुक्त , 
मुख्यालय औरंगाबाद शहर यांना प्रदान करणे गरजेचे आहे. 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहिरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा 
जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाही . 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणेकिंवा त्यांचेध्वनीमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही. असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही . 


६ . अशा प्राधिकान्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 

धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत 
असे अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये. सोंग अथवा हावभाव करु 
नये, आणि अशी चित्रे , चिन्हे . फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस 
किंवा वस्तु तयार करु नये. त्यांचे प्रदर्शन करु नये . किंवा त्यांचा 
जनतेस प्रसार करु नये . तसेच आणखी असेही आदेशित करीत 


त्या अर्थी, मी चिरंजीव प्रसाद, पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) ( ३), महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ), ३३ ( एन ) आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम 
१९ ५१ मधील कलम १२७ ( अ) मधील प्राप्त अधिकारान्वयेचे अधिकार 
पोलीस आयुक्तालय , औरंगाबादचे कार्यक्षेत्रातील पोलीस उप आयुक्त , 
मुख्यालय औरंगाबाद शहर यांना दिनांक २३ /०९/ २०१९ चे ००.०१ ते 
दिनांक २५ / १०/ २०१ ९ चे २४.०० या कालावधी करिता प्रदान करण्यात येत 
आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ : आश्विन ११-१७ , शके १ ९ ४१ 


८४७ 


माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
आदेश पारित करीत आहे . 
औरंगाबाद , २३ / ० ९ / २०१९ . 

चिरंजीव प्रसाद , 
पोलीस आयुक्त , 

औरंगाबाद . 


९ 


पोलीस आयुक्त , यांजकडून 
( महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये आदेश ) 

आदेश 
जा.क्र.विशा/विधानसभा/निवडणुक / २०१९ -४१०६.- ज्या अर्थी, पोलीस 
निरीक्षक , विशेष शाखा, औरंगाबाद शहर यांनी माझ्या निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , दिनांक २१ / ०९ / २०१९ ते २५/ १० / २०१ ९ या कालावधीत 
विधानसभा -२०१९ ची निवडणूक होणार असल्याने दरम्यानच्या काळात 
निवडणूक संबंधाने राजकीय नेते व इतर संघटना या सार्वजनिक ठिकाणी 
बैठका , प्रचार सभा , प्रचार फेरी इत्यादी कार्यक्रम आयोजित करतात . अशा 
वेळी पोलीस आयुक्तालय , औरंगाबादचे कार्यक्षेत्रात वरील नमुद कार्यक्रमाच्या 
वेळी नियमन व नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व पोलीस ठाणे तसेच सर्व शाखा 
चे प्रभारी अधिकारी , सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त , सर्व पोलीस उप 
आयुक्त यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वयेचे 
अधिकार प्रदान करणे गरजेचे आहे. 


दिनांक २९ / ० ९ / २०१९ रोजी घटस्थापना आहे. 
दिनांक ०२/ १० / २०१९ रोजी महात्मा गांधी जयंती आहे . 
दिनांक ०८ / १० / २०१ ९ रोजी दसरा आहे . 

मराठा आरक्षण विधेयकाचेविरोधात काही व्यक्ती/ संघटनाकडुन न्यायालयात 
याचिका दाखल केल्यामुळे मराठा समाज व इतर समाजात तणाव निर्माण 
होऊन औरंगाबाद शहरात आंदोलने , मोर्चा व निदर्शने होण्याची शक्यता 
आहे . 

महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला. त्याचेविरोधात 
शहरात आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे. 

शेतकऱ्यांची संपुर्ण कर्जमाफीच्या अनुषंगाने शेतकरी संघटना राजकिय 
पक्ष यांचे वतीने रास्तारोको , निदर्शने , आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 

औरंगाबाद शहरालगतची एकुण २८ गावांचा विकासासाठी शासनाच्या 
वतीने सिडकोला झालर कृती आराखडा देण्यात आला असुन त्यामधील 
आरक्षण व इतर मुद्यांबाबत आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको झालर कृती 
समितीच्या वतीने विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे. 


त्या अर्थी, मी चिरंजीव प्रसाद , पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ मधील प्राप्त अधिकारान्वयेचे अधिकार 
पोलीस आयुक्तालय , औरंगाबादचे कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस ठाणे 
तसेच सर्व शाखा चे प्रभारी अधिकारी , सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त 
व सर्व पोलीस उप आयुक्त यांना दिनांक २३/०९ / २०१९ चे ००.०१ ते 
दिनांक २५/ १०/ २०१९ चे २४.०० या कालावधी करिता प्रदान करण्यात येत 
आहेत . 


माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
आदेश पारित करीत आहे. 


महानगरपालीका / जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादच्या वतीने शहरातील 
आगामी काळात धार्मीक स्थळांची अतिक्रमणे काढण्या करिता तसेच कर 
वसुली मोहिम मोठया प्रमाणावर राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर 
बाबत स्थानिक नागरीकाकडुन व लोकप्रतिनीधी कडुन विरोध होवुन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

म.रा.विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडुन होत 
असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असल्यामुळे 
तसेच शहरात सध्या चालू असलेल्या विद्युत खंडणामुळे नागरीकांमध्ये 
असंतोष आहे . 

औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत. विविध कामगार 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद 
असुन कामगाराचे उपोषण/ व्दारसभा/ धरणे/निदर्शने/ मोर्चे इ . सारख्या 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येतात . 

ऑटोरिक्षा, हेल्मेटसक्ती बाबत मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
वाहतुक शाखेची मोहिम चालु असून त्यांचेकडून बंद , निदर्शने या सारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 

मुस्लीम ,बंजारा,धनगर व इतर समाजातर्फे आरक्षणाच्या मागणीसाठी 
औरंगाबाद शहरात वेगवेगळया ठिकाणी आंदोलने व निदर्शने होण्याची 
शक्यता आहे . 

म.न.पा. औरंगाबाद यांचेकडून औरंगाबाद शहरात लावण्यात आलेले 
अनधिकृत होडींग , बॅनर्स , तसेच अवैध नळ जोडणी काढण्याची मोहिम 
सुरु करण्यात आलेली असून त्यास काही पक्ष,संघटना , नागरीकांकडून 
विरोध होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

सध्या मुप्टा शिक्षक संघटने तर्फे त्यांच्या मागण्यासंदर्भात औरंगाबाद 
शहरात विविध आंदोलने सुरु आहे सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची 
शक्यता आहे . 

आगामी विधानसभा निवडणुक -२०१९ अनुषंगाने औरंगाबाद शहरात 
शासनाच्या विरोधात राजकीय , सामाजिक पक्ष/ संघटना कडून 

विविध 
प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 

वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनीक 
शांतता, कायदा व सुव्यस्था अबाधित राहावी यासाठी , महाराष्ट्र पोलीस 


औरंगाबाद , २३/ ० ९ / २०१९ . 


चिरंजीव प्रसाद , 
पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद. 


१० 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
आदेश . 


आदेश 


जा.क्र . विशा -५ / आदेश/ औरंगाबाद / २०१९- ४१३६.- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे 
त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषयासंदर्भात काही कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आलेले आहे . 


८४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१ ९ : आश्विन ११-१७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यास आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन मी , मिना मकवाना , पोलीस उप आयुक्त , (मुख्यालय ) 
औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहेत की , औरंगाबाद पोलीस आयुक्तलयाचे 
कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति व्यक्तिरिक्त अन्य कोणत्याही 
ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणताही व्यक्ती , 
१. शस्त्रे , सोटा, तलवार, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठया किंवा 

लाठया , किंवा शारीरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशा 
इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही. 
२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही . 
३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडवण्याची किंवा फेकावयाची प्रकरणे 

किंवा साधणे बाळगु नये, जमा करु नयेकिंवा तयार करणार नाही. 
४. कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 

करणार नाही . 
५. जाहीरपणे घोषणा करु नये, गाणे किंवा त्यांचेध्वनीमुळे सार्वजनीक 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपण करु नये . 
६. अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 

धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये. सोंग अगर हावभाव करु नये , आणि 
अशी चित्रे, चिन्हे. फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु 
तयार करु नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये. किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार 
करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये . 


तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनीक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने, धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अंत्यविधी, विवाह समारंभ 
आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय 
कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी 

नुसार 

घेतलेल्या 
नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही . 

सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तलयाच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२८.० ९ .२०१९ चे ००.०१ वाजे 

पासून 

ते दिनांक १२/ १० / २०१९ चे २४.०० 
वाजेपावेतो 

लागु 

राहील . 
सदर आदेशाचे उल्लघंन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 

मी यापुढे असेही नमूद करतो की , सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनीपेक्षकाव्दारे जाहीर करण्यात 
येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २६/ ० ९ / २०१९ 
रोजी काढण्यात आला आहे . 


औरंगाबाद , २६ / ० ९ / २०१९ . 


मिना मकवाना , 
पोलीस उप आयुक्त , (मुख्यालय ), 

औरंगाबाद शहर . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


शुक्रवार 


दिनांक २७ 


सप्टेंबर २०१९ : 


आश्विन 


५ , 


शके 


१ ९ ४१ 


११ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र/निवडणूक / २०१९ दि.२७.९ .२०१ ९.- महाराष्ट्र नगर 
परिषद , नगर पंचायती व ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम २००९ 


अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी उदय चौधरी ( भा.प्र.से) जिल्हाधिकारी 
औरंगाबाद या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , औरंगाबाद जिल्हयातील 
सोयगांव नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदासाठी दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी 
घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमधील निवडणूकीत खालील उमेदवार सोयगांव 
नगर पंचायतच्या अध्यक्ष पदावर निवडून आले आहेत . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ . 


सोयगांव 


कैलास विष्णु काळे 


सर्वसाधारण 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २७.९ .२०१९ 


उदय चौधरी ( भा.प्र.से.) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाचा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१ ९ : आश्विन ११-१७ शके १ ९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


PUBLICATION 


Maharashtra Reglnal & Town Planning Act 1966 

(Maharashtra Act no . XXXVII Of 1966 ) 


मुख्याधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ 

( सन १९ ६६ चा अधिनियम क्र . ३७ ) 
क्र .२०१९ / आस्थापना विभाग / कावी - १२८३.- औंढा नागनाथ शहराची विकास 
योजना तयार करण्यासाठी नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय ठराव क्र . ( ३२४ ) 
दिनांक ०२/०३/ २०१९ अन्वये तिच्या अधिपत्याखालील संपुर्ण क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम २१ ( १ ) सह २३ ( १ ) 
अन्वये इरादा जाहिर केलेला आहे. 

ज्यासाठी विकास योजना तयार करावयाची आहे , अशा नगर पंचायतीच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्राचा नकाशा, औंढा नागनाथ नगरपंचायतीच्या कार्यालयात 
सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयाने वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २) अन्वये नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला 
ठेवलेला आहे . 

ज्या नागरिकांच्या औंढा नागनाथ नगरपंचायत नियोजित विकास योजनेतील 
समाविष्ठ हद्दितील क्षेत्रासंबंधी काही सुचना व हरकती असतील त्यांनी अधिसुचना 
शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून ६० ( साठ ) दिवसाच्या आत 
औंढा नागनाथ नगरपंचायतीकडे लेखी सादर कराव्या त्या सुचना व हरकतीचा 
उक्त अधिनियमांच्या कलम २३ (१ ) नुसार नगरपंचायत योग्य तो विचार 


To Prepare Development plan of Aundha Nagnath Nagar 
panchyat by its general body resolution No. ( 324 ) On Dated 
02.03.2019 has declared his intention under provision of 
section 21 ( 2 ) with section 23 ( 1) of Maharashtra regional & 
Town planning Act 1966 for the area within its jurisdiction . 

A copy of plan showing to area of which the Developement 
plan is to be prepared is kept open for the inspection by 
public on all working days during office hours at the Office of 
Aundha Nagnath Nagarpanchyat as required under section 
23 (2 )Maharashtra regional & Town Planning Act 1966 


Suggestion or objection if any, regarding the juridisdivision 
of Aundha Nagnath Nagarpachyat should be communicated 
in writing within 60 (Sixty) Days form the day of publication 
of intention in Maharashtra Govt. Gazette . Shall be considered 
by the Nagarpachyat Aundha Nagnath as required under 
Section 23 (2 ) of the said Act. 


करील . 


Aundha Nagnath : 


/ 09 / 2019 


औंढा नागनाथ : 


/ ० ९ / २०१९ 


निशिकांत प्रचंडराव , 

मुख्याधिकारी , 
नगरपंचायत औंढा नागनाथ . 
औ . भाग १ - अ १८ 


सौ . सविता सतिष चौंढेकर , 

नगराध्यक्षा, 
नगरपंचायत औंढा नागनाथ . 


Nishikant Prachandrao , 

Chief Officer , 
Nagarpanchyat, 
Aundha Nagnath . 


Mrs. Savita S. Chondekar, 

Nagaradeksha, 
Nagarpanchyat, Aundha 

Nagnath. 


४७ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


